महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ राबवित असलेल्या 
योजनांची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यास 
प्रशासकीय मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. इमाव-२०२१/प्र.क्र.५५/महामंडळे, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. १३९, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १८.०२.२०२२ 
संदर्भ:- 
१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांचा 
दि. २७.०१.२०२२ रोजीचा प्रस्ताव 
२. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या ८९ व्या बैठकीचे इतिवृत्त, दि. ०५.०३.२०२१ 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे दि. २०.०१.२०२२ रोजीचे पत्र. 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मावज-२०२/प्र.क्र. ११४(४/३४, दि. ०३.०३.२०२१ 
५. शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ राबवित असलेल्या योजनांची 
प्रसिध्दी व प्रचार ग्रामीण भागापर्यंत करणे आवश्‍यक असल्याने, महामंडळांच्या योजनांची जनजागृती कोविड- 
१९ संदर्भातील घ्यावयाच्या दक्षतेच्या संदेशासह प्रचार व प्रसिध्दी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ राबवित असलेल्या योजनांची माहिती 
जिल्हा/ तालुका/ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीने, कोव्हिड-१९ बाबत दक्षतेच्या संदेशासह असीपी 
डिस्प्ले बोर्ड (युव्ही प्रिंटींगसह)/पिव्हीसी बोर्डाद्वारे प्रचार व प्रसिध्दी करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या योजनांचा प्रचार व प्रसिध्दी 
करण्याबाबतचा आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत तयार करण्यात आला असून सदर 
आराखडयास दि. १९.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीत माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीने 
मान्यता दिलेली आहे. 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा व नियोजन व अंमलबजावणी समितीने 
विभागनिहाय मान्यता दिल्यानुसार एकूण रु. ३,९७,९६,५०८/- (रुपये तीन कोटी सत्याण्णव लक्ष हाहाण्णव 
हजार पाचशे आठ फक्त) इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात, महामंडळाने प्रस्तावित केल्यानुसार 
उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. याकामाकरिता शासनाकडून 
वेगळयाने कोणताही निधी प्राप्त होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२१/प्र.क्र.५५/महामंडळे 


०३. महामंडळाने योजनांची प्रसिध्दी/ जाहिरात करतांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय 
दि. १३.०८.२०२१ मधील कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. तसेच प्रचार व प्रसिध्दीवर खर्च करतांना 
शासनाच्या प्रचलित नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१८१६४७५३७३२२ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्रचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARSHA SUNIL 
SAMANT 


Digitally signed by VARSHA SUNIL SAMANT 
c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=OTHER BACKWARD 

61111, 100032, st=Maharashtra, 

ac630172f5e6b732d16 


547ef61 4df4de89d66994806d37601 
SUNIL SAMANT 


(व. सु. सामंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) ५८, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)१/२, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
३. महा संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


